सन २०२२-२३ या वित्तिय वर्षात रुग्णालयीन 
तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
वितरित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०२२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य -५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ८ व १० वा मजला 
दिनांक: ०८ फेब्रुवारी,२०२३ 


वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- कुनिका २०११/प्र.क्र.३२१/आरोग्य-५ 
दिनांक २१ मार्च,२०१२ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. कुनिका २०२०/प्र.क्र.१३०/आरोग्य-५ 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२ 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिल,२०२२ 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.ससंआसे /कुष्ठ व क्षय /अनुदानशाखा/ 
रुग्णालय तत्व प्रस्ताव/४१२३२-३४/२२, दि. २५ ऑक्टोबर,२०२२ 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.ससंआसे /कुष्ठ व क्षय /अनुदानश्ञाखा/ 
प्रलंबितअनुदान/सन २०२१-२२/न.क्र.१२/४१२०९-१०/२२, दि. २५ ऑक्टोबर,२०२२ 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.ससंआसे /कुष्ठ व क्षय /अनुदानश्ञाखा/ 
प्रलंबितअनुदान/सन २०२१-२२/न.क्र.१२/४१०९९-२०८/२२, दि. २५ ऑक्टोबर,२०२२ 


— 


२ 


— 


3 
8 


— «> 


4 


ord 


& 


nN 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ येथीळ शासन निर्णयानुसार रुग्णालयीन तत्त्वावर 
कुष्ठरुग्णांसाठी रु.२२००/- प्रमाणे प्रतीरुग्ण दरमहा संस्थेने प्रत्यक्ष भरती केलेल्या रुग्णांप्रमाणे 
अनुदान देण्यात येते. संदर्भाधीन क्र. ४, ५ व ६ अन्वये प्राप्त प्रस्तावानुसार सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षामध्ये रुग्णालयीन तत्वावर कुष्ठरुग्णांसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
रुग्णालयीन तत्वावर स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदाने देण्यासाठी ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाली रु.५,००,००,०००/-(पाच कोटी) इतके सहायक अनुदान 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०२२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य -५ 


(योजनेतर) सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता अर्थसंकल्पित करण्यात आले आहे. सन २०२२-२३ या 
वर्षाकरीता २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य उपशिर्ष (०१)(१२) कुष्ठरोग्यांसाठी सहायक 
अनुदाने (२२१००६८३) या लेखाशिर्षाखाली वित्त विभागाने रु.२,४५,००,०००/-(दोन कोटी पंच्चेचाळीस 
लक्ष) एवढे अनुदान उपलब्ध करून दिलेले आहे. वित्त विभागाच्या दि. ४ एप्रिल २०२२ च्या 
परिपत्रकान्वये दिलेल्या निदेशानुसार प्रशासकीय विभागांना चालू वित्तीय वर्षाच्या कालावधीसाठी निधी 
वितरीत करण्यास कळविलेले आहे. 

२. सरददंर्भाधीनक्र.४, ५ व ६ अन्वये प्राप्त प्रस्तावानुसार खाली दर्शविल्याप्रमाणे स्वयंसेवी संस्थांना 
एकूण रु.१,७३,७९,६१३ /- ( रु.एक कोटी त्रेहातर लाख एकोणऐंशी हजार सहाशे तेरा फक्त) इतके 
सहायक अनुदान दि. २१ मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयातील अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. संस्थेचेनाव कालावधी देय अनुदान 
(रुपये) 

ण कुष्ठरोग निवारण समिती | जुले २०२० ते मार्च २०२२ ८,२०,२६६/- 
शांतीवन, नेरे जि.रायगड 

२ ।लेप्रसी हॉस्पीटल सोलापूर | जानेवारी २०१९ ते मार्च 2029 | २३,२६,९६१/- 
म.न.पा.संचलित 

३ | रिचर्डस अण्ड लेप्रसी हॉस्पीटल | ऑक्टोबर २०१९ ते जून २०२० | ५,५०,६५९/- 
मिरज, जि-सांगली ऑक्टोबर,२०२१ ते मार्च | १,९१,७२४/- 

२०२२ 

8 ।मराठवाडा लोकसेवा मंडळ | एप्रिळ २०१९ ते मार्च २०२१ ।६,७३,५८५/- 
नेरली जि.नांदेड 

५ | कुष्ठरोग दवाखाना, वडोली | ऑक्टोबर २०१९ ते मार्च | २४,७९,५८५/- 
ता.तलासरी, जि. पालघर २०२२ 

६ | दि लेप्रसी Fear कोठारा, लेप्रसी | ऑक्टोबर २०२१ ते मार्च । ५,१३,९९६/- 
हॉस्पीटळ ता अचलपूर, जि- | २०२२ 
अमरावती 

७ ।विदर्भ महारोगी सेवा मंडळ | जानेवारी २०२२ ते मार्च २०२२ | ५,९३,९९९/- 
तपोवन, जि अमरावती 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०२२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य -५ 


अ.क्र. संस्थेचेनाव कालावधी देय अनुदान 
(रुपये) 


८ महारोगी सेवा समिती, आनंदवन, | ऑक्टोबर,२०२० ते सप्टेंबर | २८,६३,०००/- 
वरोरा, जि.चंद्रपूर २०२१ 
जानेवारी २०२२ ते मार्च २०२२ | ३९,६०,०००/- 
एप्रिल २०२२ ते जून २०२२ ३९,६०,०००/- 
९ | Ferri सेवा समिती दत्तपूर, | ऑक्टोबर २०२१ ते डिसेबर | २,७२,३१०/- 


जि-वर्धा २०२१ 
ति महात्मा गांधी शिक्षण संस्था | जानेवारी २०२० ते सप्टेंबर | २,९७,०००/- 

चावर्दा, जि.बुलढाणा ZOO 
ऑक्टोबर २०२० ते डिसेंबर | ४,९५,०००/- 

२०२१ 


णि एडलजी Wash आल ब्लेस | जुले २०१९ ते डिसेंबर २०२१ ।४,८३,६१२/- 
निरामय निकेतन, मुंबई 
१२ । लेप्रसी रिहेंबिलीटेशन सेटर | जानेवारी २०२० ते सप्टेंबर | ३,०७,२४१/- 


निंभोरा जि-अमरावती २०२० 
ऑक्टोबर २०२० ते मार्च | ५,५०,६७५/- 
२०२२ 

एकूण १,७३,७९,६१३/- 


३. सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात रुग्णालयीन तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
वितरणाचा प्रस्ताव, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२२ निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४ एप्रिल २०२२ सोबतच्या परिशिष्टातील नमूद 
तपासणी सूचीनुसार तपासला असून सर्व अटींची पूर्तता होत आहे. तसेच सदर शासन परिपत्रकातील 
परिच्छेद १ ते ९ मधील सर्व अटींची पूर्तता होत आहे, असे प्रमाणित करण्यात येत आहे. तसेच सन 
२०१९-२० व सन २०२१-२२ या वित्तिय वर्षात रुग्णालयीन तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांना यापुर्वी वितरीत 
केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने 
लेखापरिक्षण /महाळलेखापाल यांचे गंभीर आक्षेप नाहीत. या योजनेंतर्गतचा निधी लाभार्थ्यांच्या थेट 
खात्यात जमा होत नाही. सदर योजनेंतर्गत वस्तू खरेदी प्रस्तावात खरेदी नियोजन करण्यात येते व 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०२२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य -५ 


आवर्यकतेनुसार दरकरारावर खरेदी करण्यात येते. तसेच भांडवली वस्तूंच्या खरेदीनंतर डेड स्टॉक 
रजिस्टरमध्ये नोंद घेण्यात येते. सदर योजनेच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जुने संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही. 


४. सहसंचालक (कुष्ठ व क्षय), पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आळे असून 
त्यांनी वरील अटी पुर्ण केल्याची खातरजमा करुन संबंधित अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 
तसेच सदर अनुदानाशी संबंधित देयके अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांच्याकडे सादर 
करण्यासाठी सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करु नये व खर्चाचा ताळमेळ घालून 
अहवाल तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे. 


५. याबाबतचा खर्च मागणी क्र.आर-१, २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य उपशिर्ष 
(09)(92) कुष्ठरोग्यांसाठी सहायक अनुदाने (२२१००६८३), मुळ अनुदान या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. सदर आदेश वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४ 
एप्रिल २०२२ अन्वये त्या विभागाने प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या अधीन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०८१३१६५४०७१७ असा आहे. हा AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRANKUMAR VASANTRAO WAHUL 
K | RA N K M A R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
HEALTH DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=cc9db72365b55a7409cd8ad3c479621cc9f4985e6 


dibe8dd4cd1c4fdab3cbb14, 
pseudonym=5AD6BC99C173E8D779171190F8192DAE8D5 
E 


1557, 


serialNumber=2E35734EC976BF565781 5FB42C4D25B0B3C 


23B4C69600638F3DEB172AC9E37F4, cn=KIRANKUMAR 
VASANTRAO WAHUL, 


(किरण ATES ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखावअनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०२२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य -५ 


२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठ व क्षय), पुणे 

६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

७. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग),पुणे 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

९. वित्तविभाग, (व्यय.१३) मंत्रालय, मुंबई. 

१०.सार्वजनिक आरोग्य विभाग, (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
११.निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


